राज्य पोलीस सेवेतील तसेच भारतीय पोलीस 
सेवेतील पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप आयुक्‍त 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्र. रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२४१/पोल-१(अ) 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ जून, २०१६. 


वाचा :- पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची चक्रीय पध्दतीने Hoch शिफारस. 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२न(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 


पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्‍त 


संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्डाविळेल्या ठिकाणी करण्यात येत 


आहे :- 
अ. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची नेमणूक पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची 
क्र शिफारस 
नऱ्ि श्री. अमोघ गांवकर, । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोलीस अधीक्षक, सिंधुदूर्ग 
भापोसे 
२ श्री. जी. एम. पाटील, । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
रापोसे 
३ श्री. सुनील फुलारी, । पोलीस अधीक्षक, सिंधुदूर्ग समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
भापोसे (बदली आदेशाधीन) दल, गट-१, पुणे 
४ | श्रीमती निर्मला देवी, । पोलीस उप आयुक्त, नागपूर पोलीस अधीक्षक, पी.सी.आर., 
भापोसे शहर नागपूर 
५ | श्री. महेश घुर्य, भापोसे | पोळीस अधीक्षक, पी.सी.आर., । समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
नाशिक (बदली आदेशाधीन) दल, गट-८, मुंबई 


६ | al. भारत तांगडे, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
रापोसे दल, गट-३, जालना 

७ श्री. पंजाबराव व. पोळीस उप आयुक्त, मुंबई हहर | पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत 
उगले, भापोसे प्रतिबंधक विभाग, नाशिक 


२. 


वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेशा असल्यास ते विचारात घेऊन 


संबंधीत प्रकरणी तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२४१/पोळ-१(अ) 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व 
पोळीस महानिरीक्षक यांनी आवऱ्यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०६२४१७२८५६८८२९ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


ढ Digitally signed by Pradip M Balkavde 
[| a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Homs ‘ode=400032, st=Mahare 


ashtra, 


2.5.4.20: 3 1 faca2f1a89698a28c94703436 


07cda664672d20607766dc59d345b, cn=Pradip 
Balkavde =i 
Date: 2016.06.24 18:23:14 +05'30' 


(W. Al. बलकवडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

प्रत, 

१) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 

२) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, 

८) अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई, 

९) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई, 

१०) सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 

११) सर्व पोलीस आयुक्त, 

१२)सर्व पोलीस अधीक्षक 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(आ). 


१५ 
१६ 
१७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


